शिकाऊ/पक्की अनुज्ञप्ती प्रकल्पाअंतर्गत 
१४% सेवाकर आणि ०.५% स्वच्छ भारत 
उपकर (Swachh Bharat 0655) आकारणी 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 


दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०१५. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४, दिनांक ०१/०६/२०१५ 
२) केंद्रशासन अधिसूचना क्र. 22/2094-Service Tax, दि.०६.११.२०१५. 
३) परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआका/कार्या.११/संगणक/वाहन/सर्व्हिस 
टॅक्स-२०१५-१६/जा.क्र.१२८५६, दिनांक ०९.११.२०१५ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 
केंद्र शासनाने दिनांक ०६.११.२०१५ च्या अधिसूचनेनुसार दि. १५.११.२०१५ पासून Finance 


Act 2094 मधीळ कलम ११९ (५) नुसार १४% सेवाकराव्यतिरिक्‍त ०.५ % स्वच्छ भारत उपकराची 


(Swachh Bharat 0888) आकारणी लागू केलेली आहे. त्यानुसार परिवहन विभागातंर्गत जारी 


होणा-या शिकाऊ/पक्क्या अनुज्ञप्ती बाबत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित सेवाशुल्क 


वसूल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कामाचे | मुळ पैकी १४% । ०.५% एकूण | उमेदवारांनी 
वर्णन | शुल्क | सेवापुरवठा | प्रमाणे | प्रमाणे कराची | देय एकूण 
दारास वर्ग | सेवा | स्वच्छ रक्‍कम | शुल्क रक्‍कम 
शुल्क | कराची | भारत उप (रुपये) 
रुपये) । रक्‍कम | कराची (3+(9) 
रक्‍कम 
फि २ 3 ° षु ६ ४] ८ 
i शिकाऊ । 30 ५.४ ०.७६ | ०.०३ 0,98 ३१ 
अनुज्ञप्ती 
२ | पक्की | २०० | ८७.३ | 92.22] ०.४४ १२.६६ २१३ 
अनुज्ञप्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४ 


२. उपरोक्त वसुल शुल्कामधून सेवापुरवठादारास खालील तक्त्यातील रकाना ४ प्रमाणे 


रक्‍कम अदा करुन उर्वरित रक्‍कम शासनास जमा राहील. 


अ.क्र. । कामाचेवर्णन उमेदवारांनी । पैकी सेवापुरवठादारास | शासनाकडे 
देय एकूण । वर्ग शुल्क रक्‍कम (मुळ | जमा रक्‍कम 
शुल्क रक्कम | शुल्क-- कराची रक्‍कम (रुपये) 
(रुपये) स्वच्छ भारत उपकरासह) 
१ | २ ३ 8 4 
| a | शिकाऊ अनुज्ञप्ती ३१ ५.४० 40,90 ६.१८ २४.८२ 
२ पक्की अनुज्ञप्ती २१३ ८७.३०--१२.६६-5९९.९६ | 9193.08 


३. प्रत्येक अर्जदारास Bou जमा केल्यानंतरची पावती जारी करताना सेवाकराची रक्‍कम 


स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात येईल. 
४. हे आदेश भारत सरकारच्या दि.०६.११.२०१५ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार दिनांक १५.११.२०१५ 


पासून लागू होतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१ ५१११७१४५६५२७५२९ असा आहे. हा 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 


MB 
Tashildar 


Digitally signed by MB Tashildar 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=M B Tashildar 
Date: 2015.11.17 15:58:24 +05'30' 


(मो. बा.ताशिलदार) 


कार्यासन अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग. 


अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


